श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे 
यांच्या ताब्यातील इमारती सार्वजनिक 
आरोग्य विभागाला हस्तांतरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.५१/प्रशा-२ 
९ वा मजला, गो. ते. रुग्णालय, संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई ४०० 009 
तारीख: २५ जून, २०२४ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.-सीओएन-१०८९/१७६९/सीआर 
१५४/आरोग्य-३ अ, दि.०१.०७.१९८९ 
२) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण 
२०१५/प्र.क्र.१८/१५/प्रशा-२, दि.०३.१२.२०१५ 
३) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनाल, मुंबई यांचे पत्र क्र. DMER- 
१२०१९/१८१/२०२२-६०॥), दि.२७.१२.२०२२ 
प्रस्तावना:- 
शासनाच्या संदर्भ क्र. १ वरील दिनांक ०१.०७.१९८९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये धुळे येथे 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यात आले होते. सदर महाविद्यालयासाठी सार्वजनिक 
आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील धुळे येथील जिल्हा रुग्णालयातील जागा सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाच्या दि.०१ जुले १९८९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विभागाच्या ताब्यात देण्यात आली होती. 
तदनंतर संस्थेसाठी धुळे येथील चक्करबर्डी येथे नवीन इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर संदर्भ क्र. 
२ वरील शासन निर्णयान्वये ०५ इमारती वगळता २१ इमारती आरोग्य सेवा संचालनालयास 
हस्तांतरीत करण्यात आली होती. संचालनालयाच्या संदर्भ क्र. ३ वरील पत्रान्वये श्री. भाऊसाहेब हिरे 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नियंत्रणाखालील उर्वरित ०५ इमारती आरोग्य सेवा 
संचालनालयास हस्तांतरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. सदर प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने धुळे येथील जिल्हा रुग्णालय परिसरातील श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे यांच्या ताब्यातील of इमारती आरोग्य सेवा 
संचालनालयास हस्तांतरित करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन स्तरावर विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे ही संस्था 
वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या दिनांक ०३ डिसेंबर २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये चक्करबर्डी येथे 
स्थलांतरित झाली आहे. त्यामुळे, धुळे येथील जिल्हा रुग्णालय परिसरातील श्री. भाऊसाहेब हिरे 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे यांच्या ताब्यातील ०५ इमारती 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२२३/प्रशा-२, दिनांक २५ जून, २०२४ 


संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई व उपसंचालक आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ यांच्याकडे हस्तांतरित 


करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर इमारतींचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहेत. 


हसतांतरित करावयाच्या इमारती 
अ.क्र. इमारतीचे नाव 
लेक्चर हॉलची जागा (नर्सिंग स्कूल) 
नर्सेस वसतीगृहापैकी ३० खोल्या 
रक्‍तपेढी विभाग 
क्षयरोग व उरोशास्त्र 
षु. रुग्णालयातील शासकीय निवासस्थाने 


सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येणा-या इमारतीबाबत खालील बाबी नमूद 


करण्यात येत आहे. 


१) धुळे येथील जिल्हा रुग्णालय परिसरातील श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय 


महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे यांच्या ताब्यातील उपरोक्त इमारती सर्व स्थावर व 


जंगम मालमत्तेसह हस्तांतरणाची कार्यवाही आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन यांनी 


करावी. हस्तांतरणापूर्वी उपरोक्त इमारतीवर कोणत्याही प्रकारची देणी प्रलंबित राहणार 
नाही याची खातरजमा आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन यांनी करावी. तसेच, 
हस्तांतरणानंतरची शासकीय/निमशासकीय देणी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अदा 


करावीत. 


स्थलांतरण प्रक्रियेची माहिती विविध प्रसारमाध्यमाद्वारे सर्व जनतेस देण्यात यावी. 


स्थावर मालमत्ता यांचे सुस्थितीत स्थालांतर करण्यात यावे. 


सदर इमारतीमधील सर्व यंत्र सामुग्री, उपकरणे, संयंत्रे, वाहने व तत्सम चलमालमत्ता व इतर 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६२५१५३६५६९९१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


MAHADEO 
GIRDHARI 
JOGDAND 


Digitally signed by MAHADEO GIRDHARI 
JOGDAND 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 
AND DRUGS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c62 
5¢3417378f97d493a8a277faa29f65459, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=C1DO8CFDEE92DA209D709F54 
56D9EDE95236B8A8E7E2A2801B8FEDO3DCF7 
93D3, cn=MAHADEO GIRDHARI JOGDAND 
Date: 2024.06.25 16:45:46 +05'30' 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य विभाग) यांचे खासगी सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२२३/प्रशा-२, दिनांक २५ जून, २०२४ 


२. मा. मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खासगी सचिव. 

३. अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक आरोग्य विभाग). 

४. सचिव, भारतीय वैद्यक परिषद, नवी दिल्ली. 

५. सचिव, महाराष्ट्र वैद्यक परिषद, मुंबई. 

६. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

७. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मुंबई. 

८. जिल्हाधिकारी, धुळे. 

९. जिल्हा शल्य चिकित्सक, धुळे. 

१०.अधिष्ठाता, श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार 
रुग्णालय, धुळे. 

११.प्रबंधक, पुणे विद्यापीठ/नागपूर विद्यापीठ, मराठवाडा विद्यापीठ. 

१२.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१३.उपसंचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे. 

१५.अवर सचिव (आरोग्य-३),सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.निवडनस्ती (प्रशा-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


